मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा- 
ठाणे या विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०१९ 
ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०३.२०१९. 


संदर्भ: 9 मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ (वि)/जविप्र/ 
आ-५/३६३, दि.१३.०२.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र.६/जवि, दि.२३.१०.२०१८ 
शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय 
पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ 
पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १५ पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत किंवा त्या 
पदांवर कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येत होता. 


२.१) मागणी क्र. आय.५, ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च,००१- संचालन व प्रशासन, (०६) 
अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव (०६) (०३) काळ जलविद्युत 
प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९११) 


२.२) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व प्रशासन 
(१६) डोलवहाल जलविद्युत प्रकल्प (१६) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगाव. डोलवहाल (अनिवार्य) (२८०१ २७८७) 

२.३) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व प्रशासन 
(१५) करंजवण जलविद्युत प्रकल्प (१५) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगाव. करंजवण (अनिवार्य) (२८०१ २७७८) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४४/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०३३०१२२०११८७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Dnyandeo Ananda Bagad 
ent Of Maharashi Wat 
ent, postalCode=400032, 


कब्ल्ट्र्र 


164038033त6९९61086975323वर्रर्श 


Dnyandeo 
}db994d443607916435f85 16, 
Ananda 830५१06९50 कशान 
id 


Date: 2019.03.30 12:23:13 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


2: 
3 


सोबत:- विवरणपत्र. 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४. अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 

५. कार्यकारी अभियंता,घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र ,३.कळवा, ठाणे (५ प्रती) 
६. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४४/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१९/प्र.क्र.४४/ज.वि, दि.३०.०३.२०१९ चे 


विवरणपत्र - १ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत) 


Of Maharashtra, ou=Water 


अ.क्र पदनाम का.अ. घाटघर जलविद्युत 
विभागीय पथक क्र.३, कळवा- 
ठाणे 

1 aa २ 3 
1 4 कार्यकारी अभियंता i. "| 
२ उप कार्यकारी अभियंता a 
3 उप अभियंता २ 
४ कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ८ 
सहाय्यक भांडारपाल ee 
द विभागीय ळेखापाल ae 
9 प्रथम लिपिक ae 
८ अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) ae 
९ वरिष्ठ लिपिक 8 
fg कनिष्ठ लिपिक /लिपिक टंकलेखक 9 
f= a= | नाईक Po 
१२ शिपाई २ 
१३ चौकीदार २ 
१४ तारतंत्री a 

एकूण 33 

Dn yan d eo = लायन कळळी 


1643518516, 


ra, 
\c3f1 1 7cf64b38033di6ee6108697532342ef3db 


994d: 
A B serialNumber=857832272f9c6e57a4d72(8a22cf4leccb1¢B1 
n a n a a g a e 6e7374da487ed5ee3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda 
Bagac 


de 
Date: 2019.03.30 12:24:12 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४४/जवि 
शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१९/प्र.क्र.४४/ज.वि, दि.३०.०३.२०१९ चे 
विवरणपत्र -२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे. 
(दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
काळ जलविद्युत प्रकल्प 
a श्री. सुदर्शन दादा बनसोडे सहाय्यक वीजतंत्री ३०/०६/२०२० 
2 श्री. संदेश सिताराम कोळवणकर मदतनीस ३०/०६/२०२४ 
३ | al. धोडू भागोजी बावदाणे मजूर ३१/१२/२०२४ 
8  । श्री. अशोक काशिनाथ सुतार मजूर ३१/१२/२०२४ 
५ | श्री. हरीभाऊ भागोजी मेंगडे मजूर ३१/०५/२०२० 
६ | श्री. प्रकाह महादेव आंबेतकर चौकीदार ३१/०५/२०१९ 
७ श्री. काशिराम महिपत पालकर चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
डोलवहाल जलविद्युत प्रकल्प 
८ श्री.केसन मनाजी सोनवणे तांत्रिक मदतनीस ३०/०४/२०२३ 
९ श्री. राजाराम मुरारी साळवी तारतंत्री ३०/०४/२०२२ 
aa श्री. मधुकर नामदेव बांडे चौकीदार ३०/०४/२०२६ 
|| श्री.महादू किसन धिंदळे मजूर २८/०२/२०२२ 
करंजवण जलविद्युत प्रकल्प 
१२ | श्री.दत्तू किसन धनगर तांत्रिक मदतनीस ३१/०५/२०२० 
श्री.गंगाराम मनाजी सोनवणे ३१/०५/२०१९ 
१४ श्री. संतोष डोंगर भंगाळे कनिष्ठ यांत्रिकी ३०/०४/२०२१ 
१५ श्री. प्रविण प्रभाकर किनरे ३१/०५/२०२२ 


Dnyandeo 
Ananda 8०9०0९6: 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


